कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- 
वाणिज्यिक पिके (कापूस, ऊस) योजनेकरिता 
PFMS वरील उपलब्ध निधी तसेच BDS वरील 
अवितरीत निधी सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षामध्ये वितरण करणेबाबत. 

केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०१बी१४१, २४०१बी१२३) 
राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०१बी१५२, २४०१बी१३२) 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.०५/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २५ मार्च, २०२१ 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२० 
3) कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
®.F.No.2-8/2020-CU-IV, दि.१७.६.२०२० 
8) कृषिव पदुम विभागाची नस्ती क्र.रासुअ-२०२०/प्र.क्र.५७/४-ओ 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत वाणिज्यिक पिके (कापूस) या योजनेसाठी अनुसूचित जाती 
घटकांकरिता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.एन-३, २४०१-पीक संवर्धन, १०८, वाणिज्यिक पिके, (००) 
(७८९)-अनुसूचित जाती उपयोजना, (०१) (०७ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-कापूस केंद्र हिस्सा (२४०१8१४१) 
रु.२४.०० लाख, (०१) (०८) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-कापूस राज्य हिस्सा (२४०१8७8१५२) रु.१६.०० लाख इतका 
नियतव्यय मंजूर आहे. तर केंद्र पुसस्कृत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत वाणिज्यिक पिके (ऊस) या योजनेसाठी 
(09) (०५) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-ऊस केंद्र हिस्सा (२४०१8१२३) रु.३०.०० लाख, (०१) (०६) राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-ऊस राज्य हिस्सा (२४०१8१३२) रु.२०.०० लाख इतका नियतव्यय मंजूर आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.४.२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना विषाणूमुळे 
उद्भवलेली AAR परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरणाची 
कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहे. तसेच संदर्भाधीन दि.४.५.२०२० अन्वये वित्त विभागाने कार्यक्रमांतर्गत योजनांच्या 
३३टक्के मर्यादेत खर्चासाठी नियोजनात्मक सूचना दिलेल्या आहेत. तथापि ७090-१९ च्या पार्श्वभूमीवर केंद्र 
पुसस्कृत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत वाणिज्यिक पिके (कापूस, ऊस) या योजनेसाठी वित्त विभागाने दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमातंर्गत कृषि व पदुम विभागाने वाचा क्र.४ येथील नस्तीवर 
प्रस्तावित केल्यानुसार १) केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत वाणिज्यिक पिके (कापूस) या 
योजनांकरिता PFMS वरील उपलब्ध केंद्र हिस्सा रु.४.१८४३९ लाख व BDS वरील अवितरीत रक्कम रु.३.९१७११ 
लाख तसेच PEMS वरील उपलब्ध राज्य हिस्सा रु.३.०६१५९ लाख व BOS वरील अवितरीत रक्‍कम रु.२.६११४१ 
लाख असा एकूण केंद्र हिस्सा रु.८.१०१५ लाख (रु.४.१८४३९ -- ३.९१७११) व राज्य हिस्सा रु.५.६७३ लाख 
(रु.३.०६१५९ + रु.२.६११४१) तसेच २) केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत वाणिज्यिक पिके (ऊस) 
योजनेकरिता PEMS वरील उपलब्ध केंद्र हिस्सा रु.९.६४६०९ लाख व 8095 वरील अवितरीत रक्‍कम रु.७.३८००१ 
लाख PFMS वरील उपलब्ध राज्य हिस्सा रु.६.४३७३९ लाख व BDS वरील अवितरीत रक्‍कम रु.४.९२००१ लाख 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.०५/अर्थसंकल्प (विघयो) 


असा एकूण केंद्र हिस्सा रु.१७.०३६१ लाख (रु.९.६५६०९ + रु.७.३८००१) व राज्य हिस्सा रु.११.३५७४ लाख 
(रु.६.४३७३९ -- रु.४.९२००१) इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून सचिव, कृषी व पदुम विभाग यांना 
अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. कोव्हीड-१९ मुळे राज्याची 
आर्थिक स्थिती अतिशय गंभीर स्वरुपाची राहण्याची शक्यता असल्याने सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक 
अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास 
अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या 
तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक 
उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, 
संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व कृषी व पदुम विभाग 
यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 

३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 

५. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१७६/२०२१/ 
व्यय-१४, दि.२५.२.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३२६११२६५१७२२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. Prashant 1. तीन 
Pundlik Wagh णकती 
(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


न्न 


सचिव, कृषी व पदुमण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य 

सर्व प्रादेशिक उप आयुक्त (समाजकल्याण) (समाजकल्याण आयुक्‍तालयामार्फत) 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग. 


A 


CC ww 


Cc 
ae 
ee ee ee ee 


mm 


N (८5. 


८“? 


पृष्ठ २ पैकी २ 


